RNINo. MAHBIL/ 2009/ 35827 
Reg. No.MH /MR /South -340 / 2014-16 


कात्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष ६, अंक ३ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्र . ५, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे २४ ,किंमत : रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 
वसई -विरार शहर महानगरपालिका 


सूचना 
जा.क्र.व.वि.श.म / न.र / शा . १५२/ २०१४-१५ 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ कलम ३७ अन्वये ) 
ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभाग, अधिसूचना क्र . टी.पी.एस. १२०१/ १५४८ / सी.आर-२३४( सी ), दिनांक ९ फेब्रुवारी २००७ अन्वये 
वसई-विरार उपप्रदेशाची विकास योजना भागाशः मंजूर केली असून ती दिनांक १५ मार्च २००७ पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच शासन 
निर्णय, नगरविकास विभाग, क्र . २३०६/ ४१२ /प्र.क्र ./ २२३ / २००६/ यूडी -२४, दिनांक ३ जुलै २००९ अन्वये वसई-विरार शहर महानगरपालिका 
अस्तित्वात आलेली असून नगरविकास विभाग , निर्णय क्र.टी.पी.एस. १२० ९/ २४२ ९/ सी.आर.-२६२ / यूडी -१२ , दिनांक ७ जुलै २०१० नुसार 
या महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार प्रदान केलेले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने वसई-विरार उपप्रदेशाच्या विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७(१ ) मधील तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे सुधारणा करणेचे ठरविलेले आहे. 

आणि ज्या अर्थी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने मा . सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . ०७, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ अन्वये 
महानगरपालिका हद्दीतील मौजे- नारिंगी येथे रेल्वे क्रॉसिंगच्या ठिकाणी प्रस्तावित रेल्वे उड्डाण पूल मंजूर विकास आराखड्यातील ३० मी . रुंदीच्या 
D.P. रस्त्याला जोडण्याकरिता सदर D.P. रस्त्याच्या संरेखनामध्ये बदल करणेस ( सदर रस्त्याची मंजूर विकास आराखड्यानुसार आखणी 
रद्द करून नवीन आखणी प्रमाणे ) व सदर रस्ता मंजूर विकास आराखड्यामध्ये अंतर्भूत करणेकामी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १) अन्वये कार्यवाही करणेस मान्यता देण्यात आलेली आहे . 

याबाबतचा नकाशा क्र . VVCMC / MOD No. 3/ 2014-15 पाहाणी व अवलोकनासाठी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचेमुख्य 
कार्यालयावर, तिसरा मजला, बाजार वार्ड, विरार ( पू.), जिल्हा पालघर येथे कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यांत आलेला आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ ( १) च्या तरतुदीनुसार वसई -विरार उपप्रदेशाचे विकास योजनेत 
करावयाच्या उक्त सुधारणेबाबत नागरिकांच्या काही हरकती अगर सूचना असतील तर त्या त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या मुदतीत उप संचालक , नगररचना विभाग, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेकडे लेखी स्वरूपात 
पाठविल्यास त्यांचा विचार विकास योजनेमधील सुधारणा /फेरफार मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करणेपूर्वी करणेत येईल. 


वसई-विरार शहर महानगरपालिका, बाजार वार्ड, विरार ( पू. ), 
दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१४ . 


गोविंद जे . राठोड , 

आयुक्त , 
वसई-विरार शहर महानगरपालिका . 


( १ ) 


भाग दोन ( संकीर्ण) -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्र . ५ , शके १ ९ ३६ 


वसई -विरार शहर महानगरपालिका 

सूचना 
क्र.व.वि.श.म / न.र / शा . १४ ९ / २०१४-१५ 

( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ कलम ३७ अन्वये ) 
ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभाग, अधिसूचना क्र . टी.पी.एस. १२०१/१५४८ / सी.आर -२३४ ( सी ), दिनांक ९ फेब्रुवारी २००७ अन्वये 
वसई-विरार उप प्रदेशाची विकास योजना भागाशः मंजूर केली असून ती दिनांक १५ मार्च २००७ पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच 
शासन निर्णय , नगरविकास विभाग, क्र . २३०६/ ४१२ /प्र.क्र ./ २२३ / २००६/ यूडी -२४ , दिनांक ३ जुलै २०० ९ अन्वये वसई-विरार शहर 
महानगरपालिका अस्तित्वात आलेली असून नगरविकास विभाग, निर्णय क्र.टी.पी.एस. १२०९/ २४२९/ सी.आर.-२६२ / यूडी-१२, दिनांक ७ जुलै 
२०१० नुसार या महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार प्रदान केलेले आहेत. 

आणि ज्याअर्थी, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने वसई-विरार उप प्रदेशाच्या विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना 
अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७( १) मधील तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे सुधारणा करणेचे ठरविलेले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने मा . सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . २२ , दिनांक १७ जुलै २०१४ अन्वये 
वसई-विरार उप प्रदेशाच्या मंजूर विकास आराखड्यामध्ये ( नकाशा क्र . MOD. No. ०१, २०१४/१५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ) खालील काही 
नवीन बाबींचा अंतर्भाव करणे व सध्या असलेल्या आखणीमध्ये बदल करणेस महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम 
३७( १ ) अन्वये कार्यवाही करणेस व याकामी येणाऱ्या खर्चास आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे . याकामी उक्त 
अधिनियमातील तरतुदीनुसार पुढील कार्यवाही येणार आहे. 

१. वसई-विरार उप प्रदेशाच्या मंजूर विकास आराखड्यातील मौजे-बोळींज , स. नं . ४११ पैकी खाजगी जागा व मौजे-विरार, स.नं. 
३७६ पैकी शासकीय जागेमध्ये शासकीय कार्यालयांसाठी आरक्षित असलेल्या ( आरक्षण क्र . १३७ क्षेत्रफळ २५०८५ चौ.मी.) जागेलगत 
दफनभुमिसाठी आरक्षित असलेल्या ( आरक्षण क्र . १३७ अ क्षेत्रफळ २४७३९ चौ.मी. ) ह्या शासकीय जागेवर शासकीय कार्यालयांसाठी जागा 
आरक्षित करणे व त्या एकत्रित क्षेत्र ४९ ८२४ चौ.मी. जागेसाठी आरक्षण क्र . १३७ देणे व याकामी अंमलबजावणी व भूसंपादन करणारे 
समुचित प्राधिकरण म्हणून वसई-विरार शहर महानगरपालिका करणे. 

२. मौजे - बोळींज , स.नं. ३९ २ पैकी शासनाने महानगरपालिकेच्या ताब्यात दिलेल्या तसेच म्हाडा ह्या शासकीय संस्थेच्या ले - आऊट 
मधील महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित केलेल्या बगीचा व १२ मी . रुंदीचा D.P रस्ता या आरक्षणाखालील जागा क्षेत्र १८४२१ चौ.मी. व 
ई.पी-१८ नुसार मंजूर झालेल्या रहिवास क्षेत्रामधील काही जागेवर क्षेत्रफळ ६३२७ चौ.मी. जागा हरित पट्ट्यासाठी सोडून दफनभूमिचे आरक्षण 
प्रस्तावित करणे. सदर आरक्षणास आरक्षण क्र . १४५ देणे व याकामी अंमलबजावणी व भूसंपादन करणारे समुचित प्राधिकरण म्हणून 
वसई-विरार शहर महानगरपालिका करणे . 

३. मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली, २००१ मध्ये असलेली दफनभूमिपासून ३० मीटर अंतर सोडून बांधकाम करण्याची अट 
प्रस्तावित विकास नियंत्रण नियमावली, २०१३ मध्ये वगळण्यात आलेली आहे. त्यामुळे नकाशा क्र . MOD No. ०१, २०१४-१५ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे हरित पट्ट्याचे क्षेत्रफळ ६३२७ चौ.मी. जागेवर प्रस्तावित विकास नियंत्रण नियमावली, २०१३ मंजूर झाल्यावर दफनभूमिसाठी 
आरक्षण प्रस्तावित करून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम ३७(१) अन्वये कार्यवाही करणे. 

याबाबतचा नकाशा क्र . VVCMC / MOD No. 1/ 2014-15 पाहाणी व अवलोकनासाठी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचेमुख्य 
कार्यालयावर , तिसरा मजला, बाजार वार्ड , विरार ( पू.), जिल्हा पालघर येथे कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आलेला आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ ( १) च्या तरतुदीनुसार वसई-विरार उप प्रदेशाचे विकास योजनेत 
करावयाच्या उक्त सुधारणेबाबत नागरिकांच्या काही हरकती अगर सूचना असतील तर त्या त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या मुदतीत उप संचालक , नगररचना विभाग, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेकडे लेखी स्वरूपात 
पाठविल्यास त्यांचा विचार विकास योजनेमधील सुधारणा / फेरफार मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करणेपूर्वी करणेत येईल. 


विरार ( पू.) , 


गोविंद जे . राठोड, 

आयुक्त , 
वसई -विरार शहर महानगरपालिका. 


दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१४. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्र . ५ , शके १९ ३६ 


BEFORE THE EXECUTING COURT OF THE SPECIAL RECOVERY AND SALES OFFICER 


In the precincts of 
GBCB House , 89 , Bhuleshwar , Mumbai 400 002 

No. GBCB /SAD /SRO /MPK /KUP /6780 / 2014 


Urgent of Public Interest 
In the matter of Housing Loan facility of Rs. 15.00 Lacs availed since August 2012 , by Mr. 
Ritesh Hiralal Prajapati and Mr. Hiralal Prajapati, for purchase of residential Flat No. 18 , 3rd 
Floor, New Shivneri Darshan CHSL ., Thankarpada , Agra Road , Kalyan (West ), District Thane 
and in the matter of disquieting neglect and failure in timely servicing of EMI thereof — relapsing 
into Non Performing Asset and in the matter of Execution of Recovery Proceedings in Recovery 
Certificate No. 2466/2013 under section 101 of the Maharashtra Co -operative Societies Act, 1960 
and Rule 107 of the Maharashtra Co -operative Societies Rules , 1961 as arrears of Land Revenue 
of Government of Maharashtra . 


Decree Holder Bank 


The Greater Bombay Co-operative Bank Ltd. 
(Scheduled Bank ) . 


Versus 


( 1) Mr. Ritesh Hiralal Prajapati, 

Judgment Debtor 
Flat No. 17 , 3rd Floor , 

Claim Amount of 
New Shivneri Darshan , 

Rs. 16,02,355.23 with 

further interest @ 
M.K. High School Road , Thankar Pada, 

11.00 % 

p.a. 

and 
Agra Road , Next to Malhar Sankul, 

further interest from 
Kalyan (West), Thane 421 301. 

1st April 2014 and 

cost of proceedings & 
( 2 ) Mr. Hiralal N. Prajapati, 

surcharge. 

Judgment Debtor 
Flat No. 17 , 3rd Floor , 
New Shivneri Darshan , 
M. K. High School Road , Thankar Pada , 
Agra Road , Next to Malhar Sankul, 

Kalyan (West), Thane 421 301. 
( 3 ) Mr. Kunal Mahendra Prajapati, 

Judgment Debtor 
B - 306 , Ganga Yamuna , 
Opp . Prakash Auto , 
M. K. High School Road , 
Thankarpada , Kalyan (West ), 

Thane 421 301. 
( 4 ) Mr. Uday Govindbhai Prajapati, 

Judgment Debtor 
D - 2 /403, Tulsi Vihar, Near Tulsi Tower , 
Gandhare Village, Near Amrut Park , 
Kalyan (West), Thane 421 301. 

Proclamation of Sale 
Whereas, the right, title and interest of the under mentioned immovable property belonging 
to aforesaid Judgment Debtor viz . Mr. Ritesh Hiralal Prajapati stands attached in terms of the 
Execution Process dated June 3rd , 2014 . 
Description of Property : Flat No.18 , 3rd Floor, New Shivneri Darshan ,M. K. High School 

Road, Thankar Pada , Agra Road , Next to Malhar Sankul, Kalyan 
(West) , Thane 421 301. 
Built up Area : 485 sq . ft . 

Reserve Price : Rs. 29,64,600.00 . 
भाग दोन ( संकीर्ण) -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्र. ५ , शके १ ९ ३६ 


Whereas, the aforesaid Residential Flat No.18 , 3rd Floor , New Shivneri Darshan ,stands in 
the name of the Judgment Debtor at Sr. No. 1. Mr. Ritesh Hiralal Prajapati and hence the said 
property is put for auction ; 

Whereas, even though affording ample opportunities to the concerned Judgment Debtors , 
they have shown utter indifferences to discharge the decretal claims. 

Now therefore, the Sale of the said property is hereby notified in exercise of powers conferred 
upon this Executing Authority u /s . 156 ibid and Rule 107 ibid . 


Sale Notification 


1. Inspection of the under mentioned Residential premises shall be facilitated on 
28th November 2014 between 11-00 p.m.to 1-00 p.m. Quotation / Tenders/Bids should be addressed 
to The Special Recovery and Sales Officer attached to The Greater Bombay Co - operative 
Bank Ltd , on or before 3rd December 2014 till 4-00 p.m. at 89, GBCB House , Bhuleshwar , 
Mumbai 400 002. The terms and conditions of sale including prescribed form for bidding can be 
obtained from the authority on payment of Rs. 100 only. 


Description of Property :- Flat No.18 , 3rd Floor, New Shivneri Darshan ,M.K. High School 

Road , Thankar Pada , Agra Road, Next to Malhar Sankul, Kalyan 
(West ) , Thane 421 301. 
Built up Area : 485 sq . ft. 
Reserve Price : Rs. 29,64,600.00 . 


2. Such bids shall be opened on 4th December 2014 at 11-00 a.m. in the presence of the 
Bank Officials and bidders at Registered Office of Decree Holder Bank at 89 , GBCB House , 
Bhuleshwar , Mumbai 400 002. The successful bidder shall deposit the 15 % earnest money of bid 
amount and remaining amount within a Fifteen Days from the date of acceptance of the offer, 
failing which earnest money deposited is liable to be forfeited . The Decree Holder Bank vis-a -vis 
Special Recovery Officer , reserves the right to reject all or any tender without assigning any 
reason whatsoever. 


3. The powers , right, title and interest in the scheduled properties are being sold by the 
undersigned strictly on “ As is, where is and whatever it is basis ” . 

4. Successful bidder should carry out due diligence prior to purchase of the property and 
neither the Decree Holder Bank nor the Executing Authority in any way shall be responsible for 
any dispute arising there -from . Successful bidder will have to deal it on his/her /their own cost 
and consequences . 

The stipulation hereinabove laid down shall be binding and abided by without allowance 
whatsoever except with the concurrence of the Decree Holder Bank vis -a - vis. The Special 
Recovery Officer , which need be noted . 

Given under hand and seal of this office at Mumbai this Saturday , the 18th October 2014 . 


(Sd............. 
Special Recovery and Sales Officer , 
Co- operative Department, Mumbai, 

Government of Maharashtra , 
(Deemed to be Civil Court u / s . 156 ibid ) . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्र . ५ , शके १९ ३६ 


» 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 


महापारेषण 


प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 


क्रमांक एमएसइटीसीएल / सीओ/ पी अॅण्ड डी / पब्लिक नोटिफिकेशन / १३४ ९ ४ 
विद्युत कायदा , २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६/ प्र.क्र . -३१२ /ऊर्जा/ ४, दिनांक २४ ऑगस्ट 
२००६ ( शासकीय राजपत्र, पान क्रमांक २८०), नुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , खाली 
नमूद केल्याप्रमाणे अति उच्च दाब पारेषण योजनांचे काम हाती घेण्याचे प्रस्तावित करीत आहे. या सर्व अधिकारांचा वापर प्रस्तावित योजनेतील 
विजेचे पारेषण , वितरण अगर म.रा.वि. पारेषण कंपनी मर्यादितच्या समन्वय , संचलन व सुव्यवस्था या कामाकरिता पारेषण कंपनीद्वारे करण्यात 
येईल . जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्य 

अधिसूचना देण्यात येत आहे. 
२ . खालील योजना त्या भागातील अस्तित्वात असलेल्या वीज ग्राहकांच्या वाढत्या विजेची गरज पुरविण्यासाठी व नवीन ग्राहकांना 
वीज पुरवठा करण्यासाठी, तसेच विद्युत निष्कासन व्यवस्था/विद्युतप्रणाली सक्षम करण्यासाठी आहे . 

(१) यवतमाळ जिल्ह्यातील १३२/३३ के.व्ही. आर्णी उपकेंद्र उभारणीच्या कामास पुर्नमंजुरी. (i ) प्रस्तावित १३२ के.व्ही. आर्णी 
उपकेंद्रासाठी १३२ के.व्ही . घाटोडी -दिग्रस वाहिनीवर लिलो करून दुहेरी परिपथ वाहिनीची दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर उभारणी 
करणे . - ३२.० कि.मी. या पुर्ननियोजित कामाचा अंदाजित खर्च १ २८३९ .०० लाख इतका आहे . 

( २) यवतमाळ जिल्ह्यातील १३२/३३ के.व्ही. यवतमाळ एम.आय.डी.सी. उपकेंद्र उभारणीच्या कामास पुर्नमंजुरी . ( i) १३२ 
के.व्ही . यवतमाळ उपकेंद्रापासून ते प्रस्तावित यवतमाळ एम.आय.डी.सी. उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. दुहेरी परिपथ वाहिनीची दुहेरी 
परिपथ मनोऱ्यावर उभारणी करणे. - ११.५ कि.मी. या पुर्ननियोजित कामाचा अंदाजित खर्च ₹ २६३३.०० लाख इतका आहे. 

( ३ ) सोलापूर जिल्ह्यातील १३२/३३ के.व्ही . निंबोणी उपकेंद्र उभारणीच्या कामास पुर्नमंजुरी. (i) १३२ के.व्ही. मंगळवेढा 
उपकेंद्रापासून ते प्रस्तावित १३२ के.व्ही. निंबोणी उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. दुहेरी परिपथ वाहिनीची दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर उभारणी 
करणे. - २२.० कि.मी. या पुर्ननियोजित कामाचा अंदाजित खर्च ₹ २६६९.०० लाख इतका आहे. 

( ४ ) सोलापूर जिल्ह्यातील २२०/३३ के.व्ही. वैराग उपकेंद्र उभारणीच्या कामास पुर्नमंजुरी . (i) ४०० के.व्ही. लांबोटी 
उपकेंद्रापासून ते प्रस्तावित २२० के.व्ही . वैराग उपकेंद्रापर्यंत २२० के.व्ही. एकेरी परिपथ वाहिनीची दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर उभारणी 
करणे. - ३५ कि.मी. (ii ) २२० के.व्ही. परांडा उपकेंद्रापासून ते प्रस्तावित २२० के.व्ही. वैराग उपकेंद्रापर्यंत २२० के.व्ही . एकेरी परिपथ 
वाहिनीची दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर उभारणी करणे. - ४० कि.मी. या पुर्ननियोजित कामाचा अंदाजित खर्च ₹ ७५३७.०० लाख 


इतका आहे . 


( ५ ) सोलापूर जिल्ह्यातील भाळवणी येथे २२०/३३ के.व्ही . उपकेंद्र उभारणीच्या कामात बदल. ( i) प्रस्तावित २२० के.व्ही. 
भाळवणी उपकेंद्राकरिता ४०० के.व्ही. सोलापूर ( पी.जी. ) उपकेंद्रापासून ते प्रस्तावित २२० के.व्ही . भाळवणी उपकेंद्रापर्यंत २२० के.व्ही . 
दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर दुहेरी परिपथ वाहिनीची उभारणी करणे . - ११५ कि.मी. (ii ) २२० के.व्ही. विटा-पंढरपूर वाहिनीवर लिलो 
करून दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर दुहेरी परिपथ वाहिनीची २२० के.व्ही. भाळवणी उपकेंद्रापर्यंत उभारणी करणे .- १४ कि.मी. 
( iii ) २२० के.व्ही. पंढरपूर माळीनगर वाहिनीवर लिलो करून दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर दुहेरी परिपथ वाहिनीची २२० के.व्ही. भाळवणी 
उपकेंद्रापर्यंत उभारणी करणे. - २० कि.मी. या पुर्ननियोजित कामाचा अंदाजित खर्च ₹ १४५०६.०० लाख इतका आहे. 

( ६ ) नागपूर रिंगमेन अंतर्गत असलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील २२० के.व्ही . खापरखेडा उपकेंद्रापासून २२० के.व्ही. उप्पलवाडी 
उपकेंद्रापर्यंत २२० के.व्ही. दुहेरी परिपथ वाहिनी उभारण्याच्या कामात बदल. ( अ ) २२० के.व्ही. जुने खापरखेडा उपकेंद्र ते लोकेशन 
नं . १ पर्यंत दुहेरी परिपथ केबल टाकणे. - २.७ कि.मी. ( ब ) लोकेशन नं . १ ते २२० के.व्ही. उप्पलवाडी उपकेंद्रापर्यंत २२० के.व्ही. 
दुहेरी परिपथ वाहिनीची बहुपरिपथ मनोऱ्यावर उभारणी करणे. - ७.३ कि.मी. या योजनेचा अंदाजित खर्च ₹ ४७०१.०० लाख 


इतका आहे . 


( ७ ) नागपूर जिल्ह्यातील ४०० के.व्ही . कोराडी- II उपकेंद्रापासून ते ७६५ के.व्ही. कोराडी- III उपकेंद्रापर्यंत ४०० के.व्ही. 
चार तारा असलेली दुहेरी परिपथ वाहिनीची दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर उभारणी करणे. (i ) ४०० के.व्ही. कोराडी- II ते ७६५ के.व्ही . 
कोराडी-III (तिडांगी ) उपकेंद्रापर्यंत ४०० के.व्ही. ची चार तारा असलेली दुहेरी परिपथ वाहिनीची दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर उभारणी 
करणे. - ३८ कि.मी. या योजनेचा अंदाजित खर्च ₹ ११६४९.०० लाख इतका आहे. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्र . ५ , शके १ ९ ३६ 


- 


( ८ ) मुंबई महानगर प्रदेशासाठी पारेषण प्रणाली सुदृढ करण्याकरिता २२० के.व्ही. बहुपरिपथ वाहिनीची बहुपरिपथ मनोऱ्यावर 
उभारणी करणे . (i ) २२० के.व्ही . बहुपरिपथ वाहिनीची बहुपरिपथ मनोऱ्यावर उभारणी करणे.- खारघर - कळवा -२६ कि.मी., 
कळवा - मुलुंड- बोरीवली-१७ कि.मी., बोरीवली- बोईसर-II- ८७ कि.मी. ( ii) अस्तित्वात असलेली २२० के.व्ही. दुहेरी परिपथ 
मनोऱ्यावरील दुहेरी परिपथ वाहिनी मनोऱ्यासहित काढणे. खारघर - कळवा -२६ कि.मी., कळवा- मुलुंड -बोरीवली -१७ कि.मी., 
बोरीवली - बोईसर- II - ८७ कि.मी. (iii ) २२० के.व्ही . अ.उ.दा. केबल -१४.१ कि.मी. या योजनेचा अंदाजित खर्च ₹ ८३२७६.०० 
लाख इतका आहे . 

( ९ ) पुणे जिल्ह्यातील २२०/१३२ के.व्ही. वालचंदनगर उपकेंद्र उभारणीच्या कामास पुर्नमंजुरी. (i ) २२० के.व्ही . भिगवण उपकेंद्र 
ते २२० के.व्ही. वालचंदनगर उपकेंद्रापर्यंत २२० के.व्ही. दुहेरी परिपथ वाहिनी दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर उभारणे आणि काही भाग 
बहुपरिपथ मनोऱ्यावर उभारणे.- ३३ कि.मी. (ii ) २२० के.व्ही . फलटण उपकेंद्र ते २२० के.व्ही. वालचंदनगर उपकेंद्रापर्यंत २२० के.व्ही. 
दुहेरी परिपथ वाहिनी दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर उभारणे आणि काही भाग बहुपरिपथ मनोऱ्यावर उभारणे. - ५२ कि.मी. ( iii ) प्रस्तावित 
२२० के.व्ही . वालचंदनगर उपकेंद्र ते १३२ के.व्ही. वालचंदनगर उपकेंद्रादरम्यान १३२ के.व्ही. वाहिनींची पुर्नजोडणी करणे.- २ कि.मी. 
(iv ) १३२ के.व्ही. इंदापूर उपकेंद्र ते १३२ के.व्ही. वालचंदनगर उपकेंद्रादरम्यान असलेल्या १३२ के.व्ही. एकेरी परिपथ वाहिनीची 
एकेरी परिपथ मनोऱ्यावरून दुहेरी परिपथ वाहिनीमध्ये दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर परावर्तित करणे. - २८ कि.मी. या पुर्ननियोजित कामाचा 
अंदाजित खर्च रुपये ११८५३.०० लाख इतका आहे. 

(१० ) पुणे जिल्ह्यातील २२०/२२ के.व्ही . इऑन खराडी जी.आय.एस. उपकेंद्र उभारणीच्या कामात बदल. (i ) अस्तित्वात 
असलेल्या २२० के.व्ही. थेऊर - मगरपट्टा वाहिनीवर लिलो करून २२० के.व्ही. दुहेरी वाहिनी जमिनीखालून टाकणे.- ९ कि.मी. या 
पुनर्नियोजित कामाचा अंदाजित खर्च ₹ १५८१३.०० लाख इतका आहे. 

( ११) पुणे जिल्ह्यातील तालुका बारामती येथे २२०/३३ के.व्ही. शिरसुफळ उपकेंद्राची उभारणी करणेबाबत . २२० के.व्ही . 
कल्याणी- बारामती ॲग्रो एकेरी परिपथ वाहिनीवर लिलो करून २२० के.व्ही. दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर दुहेरी परिपथ वाहिनीची उभारणी 
करणे . - ५.० कि.मी. या योजनेचा अंदाजित खर्च ₹ ३६६३.०० लाख इतका आहे . 

( १२) पुणे जिल्ह्यातील ४०० के.व्ही . लोणीकंद- II उपकेंद्रामध्ये १३२ के.व्ही. स्तराची उपलब्धता करणे . (i) १३२ के.व्ही. 
थेऊर - सनसवाडी आणि १३२ के.व्ही . खराडी - मरकळ वाहिनीवर लिलो करून १३२ के.व्ही . बहुपरिपथ वाहिनीची बहुपरिपथ मनोऱ्यावर 
४०० के.व्ही. लोणीकंद- II उपकेंद्रापर्यंत उभारणी करणे. - ५.० कि.मी. या योजनेचा अंदाजित खर्च ₹ ३२६२.०० लाख इतका आहे. 

( १३) पुणे जिल्ह्यातील तालुका खेड अंतर्गत २२०/३३ के.व्ही . रेतवाडी उपकेंद्राची उभारणी करणे . (i ) २२० के.व्ही . 
लोणीकंद- I ते काथापूर २२० के.व्ही. दुहेरी परिपथ वाहिनीच्या एका परिपथावर लिलो करून २२० के.व्ही. दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर 
दुहेरी परिपथ वाहिनीची उभारणी करणे.-६.० कि.मी. या योजनेचा अंदाजित खर्च ₹ ४४७३.०० लाख इतका आहे. 

( १४) पुणे जिल्ह्यातील तालुका मुडशी अंतर्गत १३२/२२ के.व्ही. भूगांव उपकेंद्राची उभारणी करणे. (i) अस्तित्वात असलेल्या 
१३२ के.व्ही. वरसगांव -रहाटणी वाहिनीवर लिलो करून १३२ के.व्ही. दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर दुहेरी परिपथ वाहिनीची प्रस्तावित 
भूगांव उपकेंद्रापर्यंत उभारणी करणे.- १.० कि.मी. या योजनेचा अंदाजित खर्च ₹ ३३२०.०० लाख इतका आहे. 

(१५ ) पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथे प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयासमोर असलेली २२० के.व्ही. 
बहुपरिपथ वाहिनीचे स्थानांतर करणे. (i ) २२० के.व्ही. ची बहुपरिपथ वाहिनी जमिनीखालून टाकणे. - १.५ कि.मी. (ii ) अस्तित्वात 
असलेली २२० के.व्ही . बहुपरिपथ वाहिनी मनोऱ्यासहित काढणे.-१ कि.मी. या योजनेचा अंदाजित खर्च र ४६१२.०० लाख इतका 
आहे . 

( १६ ) नाशिक जिल्ह्यात १३२/३३ के.व्ही. कानाशी उपकेंद्र उभारणीबाबत . ( i) २२० के.व्ही . कळवण उपकेंद्रापासून ते प्रस्तावित 
१३२ के.व्ही. कनाशी उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही . दुहेरी परिपथ वाहिनीची दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर उभारणी करणे. - २५ कि.मी. 
योजनेचा अंदाजित खर्च ₹ ४११५.०० लाख इतका आहे. 

(१७ ) औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७६५ के.व्ही . इकटुनी आणि ४०० के.व्ही. ताप्तीतांडा उपकेंद्रामध्ये पुरक विद्युत पुरवठा उपलब्ध 
करण्यासाठी ३३ के.व्ही. वाहिनी उभारणे. ( i) १३२ के.व्ही . बदानपूर उपकेंद्रापासून ते ४०० के.व्ही. ताप्थीतांडा उपकेंद्रापर्यंत ३३ 
के.व्ही. ची एकेरी परिपथ वाहिनीची उभारणी करणे. - २८.० कि.मी. (ii ) १३२ के.व्ही . अंबड उपकेंद्रापासून ते ७६५ के.व्ही . इकटुनी 
उपकेंद्रापर्यंत ३३ के.व्ही . ची एकेरी परिपथ वाहिनीची उभारणी करणे. - ३०.० कि.मी. ( iii ) ४०० के.व्ही. ताप्थीतांडा उपकेंद्रापासून 
७६५ के.व्ही. इकटुनी उपकेंद्रापर्यंत ३३ के.व्ही. ची एकेरी परिपथ वाहिनीची उभारणी करणे. - ५.० कि.मी. या योजनेचा अंदाजित 
खर्च रुपये ९ २१.०० लाख इतका आहे . 


या 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्र. ५ , शके १९ ३६ 


या 


(१८ ) औरंगाबाद जिल्ह्यातील ४०० के.व्ही. औरंगाबाद- II ( ताप्तीतांडा) उपकेंद्रात अस्तित्वात असलेल्या २२० के.व्ही . 
वाळुज -जालना दुहेरी परिपथ वाहिनीला लिलो करून २२० के.व्ही. बहुपरिपथ वाहिनीची बहु परिपथ मनोऱ्यावर उभारणी करणे. 
योजनेचा अंदाजित खर्च ₹ २२८३.०० लाख इतका आहे . 

( १९ ) सातारा जिल्ह्यातील तालुका केसुरडी अंतर्गत ४००/२२० के.व्ही. केसुरडी उपकेंद्राची उभारणी करणे . (i ) ४०० के.व्ही . 
कराड- लोणीकंद वाहिनीवर लिलो करून ४०० के.व्ही. दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर दुहेरी परिपथ वाहिनीची प्रस्तावित ४०० के.व्ही . 
केसुरडी उपकेंद्रापर्यंत उभारणी करणे.- ८.० कि.मी. (ii ) २२० के.व्ही. लोणंद - कांदळगाव आणि २२० के.व्ही. लोणंद - बारामती 
वाहिन्यांवर लिलो करून २२० के.व्ही. बहुपरिपथ मनोऱ्यावर बहुपरिपथ वाहिनीची अस्तित्वात असलेल्या २२० के.व्ही. एकेरी परिपथ 
वाहिनीचा मार्ग वापरून उभारणी करणे. - ६ कि.मी. (iii ) अस्तित्वात असलेली २२० के.व्ही . लोणंद - कांदळगांव एकेरी परिपथ वाहिनी 
मनोऱ्यासहित काढणे.- ६ कि.मी. या योजनेचा अंदाजित खर्च ₹ २१२६०.०० लाख इतका आहे . 

(२०) जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ येथे ४००/२२० के.व्ही . भुसावळ-III उपकेंद्राची उभारणी करणे . ( i ) अस्तित्वात 
असलेल्या ४०० के.व्ही. भुसावळ- II (दिपनगर) -वळुज परिपथ- I वाहिनीवर प्रस्थापित भुसावळ-III उपकेंद्राकरिता लिलो 
करणे. - १ कि.मी. (ii) प्रस्तावित २२० के.व्ही. मलकापूर ते प्रस्तावित ४०० के.व्ही. भुसावळ- III उपकेंद्रापर्यंत २२० के.व्ही. दुहेरी 
परिपथ मनोऱ्यावर दुहेरी परिपथ वाहिनीची उभारणी करणे. - ७२ कि.मी. (iii ) प्रस्तावित २२० के.व्ही. अमळनेर -विरोदा दुहेरी परिपथ 
वाहिनीला लिलो करून प्रस्तावित ४०० के.व्ही . भुसावळ-III उपकेंद्राकरिता २२० के.व्ही . बहुपरिपथ मनोऱ्यावर बहुपरिपथ वाहिनीची 
उभारणी करणे .- १५ कि.मी. या योजनेचा अंदाजित खर्च ₹ २६६८८.०० लाख इतका आहे . 

(२१) अकोला जिल्ह्यातील २२० के.व्ही. बाळापूर उपकेंद्रातील १३२ के.व्ही . वाहिन्या पुर्नअभिमुख करणे . (i) १३२ के.व्ही . 
अकोट आणि १३२ के.व्ही . पातूर उपकेंद्रांच्या वाहिनींना जोडण्यासाठी १३२ के.व्ही. दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर दुहेरी परिपथ वाहिनींची 
उभारणी करणे .- ४.५ कि.मी. (ii ) १३२ के.व्ही . अकोला उपकेंद्राला जोडणाऱ्या १३२ के.व्ही . अकोला- I आणि अकोला-II 
वाहिनांना जोडण्यासाठी १३२ के.व्ही. दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर दुहेरी परिपथ वाहिनीची उभारणी करणे.- ८ कि.मी. ( iii ) १३२ के.व्ही. 
वरवट बकाल आणि १३२ के.व्ही. मलकापूर उपकेंद्रांच्या वाहिनींना जोडण्यासाठी १३२ के.व्ही . बहुपरिपथ मनोऱ्यावर दुहेरी परिपथ 
वाहिनींची उभारणी करणे . - ४.५ कि.मी. (iv ) वाहिन्या मनोऱ्यासहित काढणे.- ( अ ) १३२ के.व्ही. पारस- अकोट एकेरी परिपथ 
मनोऱ्यावर एकेरी परिपथ वाहिनी. -१ कि.मी. ( ब) १३२ के.व्ही. पारस-पातूर एकेरी परिपथ मनोऱ्यावर एकेरी परिपथ वाहिनी -२ कि.मी. 
( क ) १३२ के.व्ही. पारस-मलकापूर आणि वरवट बकाल- मलकापूर दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर दुहेरी परिपथ वाहिनी -१ कि.मी. ( ड) 
१३२ के.व्ही. पारस - अकोला-I आणि अकोला- II दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर दुहेरी परिपथ वाहिनी –६ कि.मी. या पुनर्नियोजित कामाचा 
अंदाजित खर्च ₹ १३६५.०० लाख इतका आहे . 
३. परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास , ही 

सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत , अशी त्यांना अधिसूचना 
देण्यात येत आहे . याबाबतची अधिक माहिती मुख्य अभियंता ( पारेषण प्रकल्प व अभिकल्प ), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी 
मर्यादित , ५ वा मजला, प्रकाशगंगा, प्लॉट नं . सी -१ ९ , बांद्रा-कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क 

साधून 
मिळू शकते . 


ओमप्रकाश एम्पाल , 


मुंबई, 
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१४ . 


संचालक ( प्रकल्प ). 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्र . ५ , शके १ ९ ३६ 


MUMBAI PORT TRUST 


TRAFFIC DEPARTMENT, AUCTION SALE BRANCH 


Notice of Sale 


No. T.M./SW/4-1/X/3373/2014-15 


The undermentioned goods lying uncleared for over twomonths from the date of landing will be sold by 
e- Tender cum e- Auction Sale on 1st December 2014 or on any other subsequent date in conformity with the 
provisions of section 61 and 62 of Major Port Trusts Act, 1963, if the goods are not cleared within ten days from 
the date of this Notice . 


Page No .: 1 


No. and kind of Pkgs . , Contents 
and to whom consigned 


) 


Lying at : NSWH ( AH / 01193 

6 CON 


84 PKGS M.S. PIPES 
Con .: KHUSHI ALLOY PVT LTD , BHAVNAGAR 


S.A. : ACE SHIPPING & OFFSHORE CO.P.L 
SLOT : FREIGHT CONNECTION IND.PVT.LT 


) 


Lying at : 1STP ( AJ / 00357 

1 CON 


01 FCL - 13 PKGS S.S. PLATES 
Con .: STAINLESS WORKS PVT.LTD . , MUMBAI 


S.A. : MSC AGENCY ( INDIA ) PVT LTD 


Lying at : 1STP ( AJ / 00369 

1 CON 


1 CON S.S. SECONDARY / DEFECTIVE PIPES 
Con .: STAINLESS WORKS P.LTD . , MUMBAI 


S.A. : MSC AGENCY ( INDIA ) PVT LTD 


Lying at : 1STP ( AJ / 00386 > 

1 CON 
01 FCL =07 NOS.S. S. COILS 
Con .: TRADEPORT STAINLESS ALLOYS , MUMBAI 


S.A. : MSC AGENCY ( INDIA ) PVT LTD 


9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्र. ५ , शके १९ ३६ 


Page No .: 2 


NO . and kind of Pkgs . , Contents 
and to whom consigned 


Lying at : ISTP ( AJ / 00399 ) 

1 CON 


1 FCL = 10 NOS . s . s . COILS 
Con .: TRADEPORT STAINLESS ALLOYS , MUMBAI 


S.A. : MSC AGENCY ( INDIA ) PVT LTD 


Lying at : 2STP ( AJ / 00529 

1 PKG 
01 PKG MACHINE PART AND MILD STEEL PLATE 
Con . : MCGEOCH MARINE ELECTRICALS PVT LTD , THANE 


S.A. : AFS LOGISTICS INTERNATIONAL PVT. LTD . 


Lying at : 2STP ( AJ / 00618 

68 CTN 
68 CTNS = 8160 PAIRS GENTS SOCKS 
Con . AVNI ENTERPRISES , MUMBAI 


S.A.: ALLCARGO LOGISTICS LTD . 


) 


Lying at : 1STP ( AJ / 00632 

2 PKG 


2 PKGS HOOKAHS , BLACK COLOUR AND FITMENT ACCESSARIES 
Con .: SURYA ART GALLERY , RAJASTAN 


S.A.: TOTAL TRANSPORT SYSTEMS PVT.LTD . 


Lying at : NSWH ( AJ / 00658 

1 CON 
17 PKGS ANCHOR CHAIN MADE OF CASTE STEEL 
Con .: VIRGO MARINE SHIPYARDS PVT LTD ,MUMBAI 
S.A. : MARITIME SERVICES PVT . LTD . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्र . ५ , 


शके १ ९ ३६ 


Page No .: 3 


No. and kind of Pkgs . , Contents 
and to whom consigned 


Lying at : 3MOD ( AJ / 00672 

2 CAS 
2 BOXES STAND FITTED MILLING MACHINE 
Con .: BHAVANESH VATALIA , GUJARAT 


S.A. : FREIGHT SYSTEMS ( INDIA ) PVT . LTD . 


Lying at : 3MOD ( AK / 00098 

2 PLT 


2 PLTS USED PARTS OF MOTORCYCLE , MAKE : MEGACYCLE CAMS 
Con . : ANIL C BHINGARDE , MUMBAI 


S.A. : FREIGHT SYSTEMS ( INDIA ) PVT . LTD . 


( Sd .) 


Traffic Manager . 


Mumbai, 
dated the 12th November 2014. 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्र. ५, शके १९ ३६ 


Serial No. 379 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE 

AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL 

JURISDICTION 


COMPANY PETITION No. 2 OF 2014 


Any Person ( s ), Creditor Contributory 
desirous of supporting or opposing the said 
petition , should send to the Petitioner s or his 
Advocate at his office address mentioned 
hereunder, a Notice of his intention signed by 
him or his Advocate with his full name and 
address so as to reach the Petitioner or his 
Advocate mentioned herein under not later 
than five days before the date fixed for hearing 
of the Petition and appear at the hearing for 
the purpose in person or by his Advocate . 

A copy of the Petition will be furnished by 
the Petitioner s Advocate to any creditor or 
contributory on payment of the prescribed 
charges for the same. 


In the matter of Companies Act , 

1956 ; 


And 


In the matter of Sections 433 ( e ) , 

434 ( 1 ) ( a ) and ( 2 ) and 439 ( 1 )(b ) of 
the Companies Act, 1956 .; 


And 


In the matter of M /s . VKS Projects 

Ltd., 507 , B Wing, Sai Sangam 
Bldg., Sector 15 , CBD Belapur, 
Navi Mumbai 400 614 ; 


Any affidavit intended to be used in 
opposition and or in support to the Petition , 
should be filed in court and a copy thereof 
served on the Petitioner s Advocate , not less 
than five days before the date fixed for hearing . 


CIN No. U74210MH1998PLC113596 . 


Bombay , dated this day 14th November 2014 . 


Respondent. 


VINOD K. SHARMA , 
Advocate , High court . 


G1, 


Anurag 


Ram Darshan Puri Proprietor of 
M / s . R.S. Industrial Products 
having office at 
Building , Borla Green Acre 
Society , Opp . Basera Co -operative 
Housing Society , Panjarapole , 
Deonar , Mumbai 400 088 . 


5B /6 , Good Earth Co-operative Housing 
Society , Near Sindhi Society Gymkhana, 
Chembur, Mumbai 400 071. 


... Petitioner . 


Advertisement of Petition 


A Petition under Sections 433 ( e ), 434 ( 1 )( a ) 
and ( 2 ), 439 ( 1) (b ) of the Companies Act, 1956 
for the winding up of the abovenamed Company 
was presented on 19th November 2013 by the 
Petitioner above -named Creditors of the 
Company and the said Petition was admitted 
on 31st October 2014 the same is now fixed for 
hearing before the Company Judge on 24th 
November 2014 at 11.00 a.m or soon thereafter . 


भाग दोन ( संकीर्ण) -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्र . ५ , शके १ ९ ३६ 


Serial No. 390 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE 

AT BOMBAY 


said Petition was admitted on 31st October 
2014 and the same is not fixed for hearing 
before the Company Judge on 24th November 
2014 at 11-00 a.m. or soon thereafter. 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL 

JURISDICTION 


COMPANY PETITION No. 20 OF 2014 


In the matter of Sections 433 ( e ) , 

434 and 439 of the Companies 
Act , 1956 .; 


And 


Any Person / Creditor and/or Contributory 
desirous of supporting or opposing the said 
petition , should send to the Petitioner or his 
Advocate at his office address mentioned 
hereunder, a Notice of his intention signed by 
him or his Advocate with his full name and 
address so as to reach the Petitioner or his 
Advocate mentioned herein under not later 
than five days before the date fixed for hearing 
of the Petition and appear at the hearing for 
the purpose in person or by his Advocate . 

A copy of the Petition will be furnished by 
the Petitioner s Advocate on payment of the 
prescribed charges for the same. 


In the matter of Kaizen Wheels 

Pvt. Ltd. having its Registered 
Office at 377 - A , Mayur Building, 
Badam Wadi , V. P. Road , 
Mumbai 400 004 , Maharashtra , 
Corporate Identity Number 
of Company 

is 
U51109MH2008PTC188358 ; 


Any affidavit intended to be used in 
opposition to the Petition , should be filed in 
court and a copy thereof served on the 
Petitioner s Advocate , not less than five days 
before the date fixed for hearing . 


Bombay , dated this 14th day of November 
2014 . 


L & T Finance Limited , a Company 
registered under the Companies 
Act , 1956 , having their registered 
Office at L & T House , N.M. Marg , 
Ballard Estate , Mumbai 400 001. 
And Corporate Office at 8th Floor , 
Metropolitan , C - 26 / C - 27 , “ E ” 
Block , Bandra -Kurla Complex , 
Bandra ( E.), Mumbai 400 051. 


S. I. JOSHI & CO . , 
Advocates for Petitioner . 


Petitioner. 


Kermani Building , 2nd Floor , 
Block Nos . 4 & 5 , Sir P. M. Road , 
Fort , Mumbai 400 001 . 


Advertisement of Petition 


A Petition under Sections 433 ( e ), 434 and 
439 of the Companies Act, 1956 for winding up 
of the abovenamed Company was presented by 
L & T Finance Ltd., to the Hon ble Court of 
Bombay on 22nd August 2013 by the Petitioners 
abovenamed , Creditors of the Company and the 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्र. ५, शके १९ ३६ 


Serial No. 391 


FORM No. 151 


( See Rule 315 ] 


Companies Act, 1956 


MEMBERS VOLUNTARY WINDING - UP 


Notice by Liquidator of his appointment in Official Gazette under section 516 

Name of the Company : Loyalty One Rewards Private Limited ( Company ) 
Date of Incorporation of Company : 25th March 2011. 
Address of Registered Office : 1st Floor , Tower No. 3 , Equinox Commerce Centre , 

Off Bandra -Kurla Complex , L.B.S. Marg , 

Mumbai, Maharashtra 400 070 . 
Name and Address of Liquidator : Mr. Chandrakant Ghevade , 

M / s . CBG & Associates 
243- A , Centre Point Compound , 
Delisle Road , N. M. Joshi Marg , 

Mumbai 400 013 . 
Date of Appointment : 22nd October 2014 . 
By whom Appointed : Members 


Place : Mumbai, 


CHANDRAKANT GHEVADE , 
M / s . CBG & Associates Liquidator . 


Dated : 30th November 2014 . 


In the matter of Companies Act , 1956 ; 


And 


In the matter of the Sections 484 to 498 of the Companies Act, 1956 

Loyalty One Rewards Private Limited , registered on 22nd March 2011 
Registered office : 1st Floor Tower No. 3, Equinox Commerce Centre, Off Bandra Kurla 

Complex , L. B. S. Marg , Mumbai, Maharashtra 400 070 . 


Notice 


Notice is hereby given for general information that the members of Loyalty One Rewards 
Private Limited (the “ Company” ) at an Extra -ordinary General Meeting of the member of the 
Company , duly convened and held at 4/8 , at Santacruz Mansions , 2nd Floor , Santacruz (East ), 
Mumbai 400 055 , Maharashtra on 22nd October 2014 at 3-00 p.m.has appointed Mr. Chandrakant 
Ghevade of the firm M /s. CBG and Associates, Chartered Accountant has the Liquidator of the 
Company by and ordinary resolution . 

For Loyalty One Rewards Private Limited . 


MICHAEL LOUISE KLINE , 

Director . 


Place : Mumbai, 
Dated : 30th October 2014 . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्र . ५ , शके १ ९ ३६ 


सामान्य प्रशासन विभाग , जिल्हा परिषद , ठाणे 

अधिसूचना 
क्रमांक ठाजिप / साप्रवि / प्रशा-२ / ५६३ / २०१४. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ चे कलम १४२ अन्वये 
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे संबंधी जे नियम १९ ६४ व सुधारित नियम 
१९ ६६ व १९ ८१ च्या अनुषंगाने व महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारणाच्या विभागाकडील परिपत्रक , परिपत्रक क्र . संगणक -१० ९ ५ / 
सीआर-२९ ५४ / ५७, दिनांक २४ जानेवारी १९९ ५ द्वारे दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे ठाणे जिल्हा परिषदेचा सन २०१३-१४ या वर्षिक प्रशासन 
अहवाल तयार करण्यात आला आहे . 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग- चार - ब असाधारण क्रमांक १५३ ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , दिनांक ३१ जुलै 
२०१४ रोजीच्या अधिसूचनेस अधीन राहून ठाणे जिल्हापरिषदेच्या वार्षिक प्रशासन अहवालास प्रशासक , जिल्हा परिषद , ठाणे 

म्हणून मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, ठाणे यांनी दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मान्यता दिली आहे . सदर वार्षिक प्रशासन अहवाल महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद व पंचायत समित्या ( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे ) नियम , १ ९६४ चे नियम ९ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


ठाणे , 
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१४ . 


शेखर गायकवाड , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद ठाणे. 


Serial No. 389 


Public Notice 


Notice is hereby given that the Certificate No. 8099 for 100 shares bearing distinctive Nos. 
329151 to 329250 standing in the name of Pejavar Chittananda Rao in the books of Aarti Drugs 
Limited have been lost /misplaced and the advertiser has applied to the company for issue of 
duplicate Share Certificate in lieu thereof. Any person (s ) who has/ have claim ( s) on the said share 
should lodge such claim (s ) with the Company s registrars and transfer agents viz . Sharepro 
Services (India ) Pvt. Ltd. 13 , AB Samhira Warehousing Complex , 2nd Floor , Sakinaka Telephone 
Exchange Lane , Off Andheri-Kurla Road, Sakinaka, Andheri (East ), Mumbai 400 072 within 15 
days from the date of this notice failing which the Company will proceed to issue duplicate share 
certificates in respective of the said shares . 


Place : Mumbai, 


PEJAVAR CHITTANANDA RAO , 


Dated : 6th November 2014 . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्र. ५, शके १९ ३६ 


Serial No. 380 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE 

AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL 

JURISDICTION 


COMPANY PETITION No. 438 OF 2012 


Any Person ( s), Creditor and /or Contributory 
desirous of supporting or opposing the said 
petition , should send to the Petitioner s or his 
Advocate at his office address mentioned 
hereunder, a Notice of his intention signed by 
him or his Advocate with his full name and 
address so as to reach the Petitioner or his 
Advocate not later than five days before the 
date fixed for hearing of the Petition and 
appear at the hearing for the purpose on person 
or by his Advocate where any person seeks to 
oppose the Petition the ground of opposition 
or a copy of affidavit shall be furnished with 
such notice , should be filed in Court. 


SECTION 439 R /W SECTION 433 & 434 ) 


In the matter of Companies 

Act, 1956 ; 


And 


In the matter of winding up of 

M / s EBS Interactive Services 
Pvt. Ltd., having its registered 
Office at B - 23 , Nandbhavan 
Estate , Unit No. 2 , Near Paper 
Book Co., Ravi Industrial Estate , 
Mahakali Road , Andheri (E.) , 
Mumbai 400 093 ; 


A copy of the Petition will be furnished by 
the Petitioner s Advocate on payment of the 
prescribed charges for the same. 


Dated this 14th day of November 2014 . 


CIN No. U93090MH2008PTC 184500 . 


NUTAN S. MOILY , 
Advocate for Petitioner . 


M /s . Parle Book Depot . Through its 
Proprietor Vijay Shah 

A 
proprietorship firm , having 
Address at 105 , Nehru Road , 
Vile Parle (E.) , Mumbai 400 057. 


B - 112 , 1st Floor , 
Urmila CHS Ltd., 
Koldongari Road No. 1 , 
Andheri (East ), Mumbai 400 069. 


Petitioner. 


Advertisement of Petition 


A Petition under Section 433 ( e ), 434 and 439 
of the Companies Act 1956 for winding up of 
the abovenamed Company was presented by 
Petitioner hereinabove as Creditor of the 
Company on 1st February 2012 and the said 
Petition was admitted vide order dated 11th 
March 2014 passed by the Company Judge and 
the same is now fixed for hearing before 
Company Judge on 21st April 2014 at 11-00 a.m. 
in the forenoon or soon thereafter . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार , 

नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्र . ५ , शके १९ ३६ 


Serial No. 378 


In the matter of Companies Act, 1956 ; 


And 


In the matter of the Section 485 ( 1 ) of the Companies Act , 1956 


Loyalty One Rewards Private Limited , registered on 25th March 2011 
Registered office : 1st Floor Tower No. 3 , Equinox Commerce Centre , Off Bandra -Kurla 

Complex , L. B. S. Marg , Mumbai, Maharashtra 400 070 . 


Notice 


CG 


Notice is hereby given for general information that the members of Loyalty One Rewards 
Private Limited ( the “ Company ") at an Extra -ordinary General Meeting of the Company held on 
22nd October 2014 at 4/8 , Santacruz Mansions, 2nd Floor , Santacruz (East ), Mumbai 400 055 , 
Maharashtra have passed the following special resolution to wind up the Company voluntarily. 

Resolved that in terms of provisions of section 484 ( 1) (b ) of the Companies Act , 1956 , the 
Company be and is hereby voluntarily wound up subject to the necessary approvals /consents of 
the Registrar of Companies , Official Liquidator, the Hon ble Jurisdictional High Court/National 
Company Law Tribunal and such other authorities as may be necessary . 

Resolved further that a declaration and the statement on estimated realizable value of 
assets and liabilities as required under Section 488 of the Companies Act , 1956 in Form 149 of 
Companies Court Rules , 1959 as on 24th September 2014 taken on oath by Directors of the Company 
be and are hereby confirmed , approved and adopted by this meeting to be presented to the Hon ble 
Jurisdictional High Court / National Company Law Tribunal or such other authorities , as may be 
required . 

Resolved further that for the purpose of giving effect to this resolution , any one of the 
Director be and is hereby authorized to do all such other acts, deeds, matters and things incidental 
to make the Resolution effective . " 


By order of the Board , 


Michael Louise Kline , 

Director . 


Place : Mumbai, 
Dated : 30th October 2014 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्र. ५, शके १९ ३६ 


Serial No. 387 

Notice 
Notice is hereby given that the under mentioned Equity Shares of Rexnord Electronics and 
Controls Ltd., have been lost /misplaced and the holders of the Equity shares have applied to the 
Company to issue duplicate Share Certificates . 

Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge the same with the 
Company at its Registered office within 21 days from this date , else the company will proceed to 
issue duplicate certificates to the below applicants without any further intimation . 


Folio No( s ) 


Certificate No( s ) 


Shares 


Name of the 
Share holder 


Distinctive 
No( s ) No. 


7102 


Poonam N. Gurnani and 
Pankaj N. Gurnani 


2691 
2694 
2695 
2696 
2697 
2698 
2699 
2700 


509001 to 509100 
509301 to 509400 
509401 to 509500 
509501 to 509600 
509601 to 509700 
509701 to 509800 
509801 to 509900 
509901 to 510000 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 


POONAM N. GURNANI AND 

PANKAJ N. GURNANI. 


Rexnord Electronics & Controls Limited , 
Govt. Indl., Estate , Sahyadrinagar , 
Charkop , Kandivli (West ), 
Mumbai 400 067 . 
Dated 15th November 2014 . 


Serial No. 381 


Notice 


Notice is hereby given that certificates for the under mentioned shares of ACC Limited have 
been misplaced and undersigned have applied to the Company to issue duplicate certificate (s ) 
for the said shares . 


Folio No. 


Name of the Sharehoders 


No of 
equity shares 


Distinctive 
Numbers 


K07923 


Mrs. Kavita Vishwanath Narawane 


91 shares of 
Rs. 10 / - f.v. 
310 shares of 
Rs. 10 / - f.v. 


K31886 


Mrs. Kavita Vishwanath Narawane 


22620301-360 , 
62975395—425 
54857241—300 , 
55359641—830 , 
67728188—247 


Any person (s ) in possession of the said share certificates of having any claim ( s) to the said 
shares should notify to and lodge such claim (s ) with the share Department of the Company at 
Cement House, 121 Maharshi Karve Road , Mumbai 400 020 , within 21 days from the date of 
Publication of this Notice after which period no claims will be entertained and the Company will 
proceed to issue duplicate share certificates. 


Place : Mumbai, 
dated 29th September 2014 . 
भाग दोन ( संकीर्ण) -३ 


MRS . KAVITA VISHWANATH NARAWANE . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन- संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्र . ५ , शके १ ९ ३६ 


Serial No. 385 


Notice 


Notice is hereby given that the certificate (s ) for 900 equity shares standing in the name(s ) of 
the following shareholder(s) have been Lost and applications have been received by us for issue 
of duplicate certificate( s) of Govind Rubber Limited : 


Name of Holder 


No. of 
Securities 


Distinctive Nos . 


Kind of 
Securities and 
Face Value 
Rs. 10 Eq . 


Ketan Shah 


900 


730401—730500 
784301—784400 
875901—876000 
108920141089300 
1213801—1213900 
1224601–1224700 
127220141272300 
1331701–1331800 
1392001—1392100 


Any person (s ) who has/have a claim in respect of the said shares should lodge such claim 
with the Company at its Registered Office : Govind Rubber Limited , Durga Trading Building , 
Sitaram Mills Compound, 72 N.M. JoshiMarg , Mumbai 400 011 , within 21 days from the date of 
publication of this notice else the Company will proceed to issue duplicate certificate ( s). 


For Sharepro Services ( India ) Pvt . Ltd., 


Place : Mumbai, 
dated , 15th November 2014 . 


G. R. RAO . 


Serial No. 386 

Notice 
Notice is hereby given that the following certificate (s ) for the under mentioned shares of the 
BASF India Limited have been lost/mislaid and the holder (s ) of the said Shares have applied to 
the Company to issue duplicate certificate (s ). 

Any person who has a claim in respect of the shares should lodge such claim with the company 
at its Registered office : Vibgyor Towers Unit No. 101 , 1st Floor , G - Block , C -62, Bandra-Kurla 
Complex , Bandra (East), Mumbai 400 051 within 15 days from this date , else the Company will 
proceed to issue duplicate share certificate ( s) . 


Folio No. 


Name of the Sharehlders 


Distinctive 
Number 


No of 
shares 


Poo16440 


P. Sudhakar Kamath 


19 


14662902–911, 14662922–924 

21775283–288 
24281008—1017 


N0101206 


Nandlal Jamnadas 


10 


J. Lakhni N. Murthy 


JO100986 
L0100242 


24227961–968 , 24253137–144 


16 


M0105490 Manohar R. Maratha 
M0105503 


24267192—231, 24267232—251 


60 


For BASF India Ltd., 
PRADEEP CHANDAN , 
Company Secretary . 


Place :Mumbai, 
dated , 15th November 2014 . 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्र. ५, शके १९ ३६ 


Serial No. 392 


Notice 


Notice is hereby given that the certificates for the undermentioned securities of the Company 
have been lost/misplaced and the holders of the said securities have applied to the Company to 
issue duplicate certificates . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
company at its Registered office within 15 days from this date , else the Company will proceed to 
issue duplicate certificates without further intimation : 


Name of the Holders 


Kind of Securities 
and Face Value 


No. of 
Securities 


Distinctive 
Numbers 


12,442 


Pheroze Rustom Mody & 
Mehera Neville Bulsara . 


Equity Shares 
of Rs. 10 each 


134341—140060 
3208393–3208822 
4002620—4004049 
4901051—4901765 
7651102–7655248 


PHEROZE RUSTOM MODY AND 


MEHERA NEVILLE BULSARA . 


Place : Mumbai, 
dated the 17th November 2014 . 
TATA INVESTMENT CORPN . LIMITED , 
Registered Office : Elphinstone Building , 
2nd Floor, 10 , Veer Nariman Road , Mumbai 400 001. 


Serial No. 393 


Notice 


Notice is hereby given that the certificates for the undermentioned securities of the Company 
have been lost/misplaced and the holder of the said securities / applicant has applied to the 
Company to issue duplicate certificates. 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
company at its Registered office within 15 days from this date, else the Company will proceed to 
issue duplicate certificates without further intimation : 


Name of the Holders 


Kind of Securities 
and Face Value 


No. of 
Securities 


Distinctive 
Numbers 


S. Sitalakshmi (Deceased ) 


1070 


24167311–8380 


Equity Shares 
of Rs. 2 each 


Place :Mumbai, 


S NARASIMHAN 


dated the 17th November 2014 . 
TATA MOTORS LIMITED , 
Registered Office : Bombay House , 
24 , Homi Mody Street, Mumbai 400 001. 


भाग दोन ( संकीर्ण) -३ अ 


po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्र. ५, शके १ ९ ३६ 


Serial No. 384 


FORM No. 151 


[ See rule 315 ] 


MEMBERS VOLUNTARY WINDING -UP 


Notice of appointment of liquidator pursuant to section 516 
Name of Company : Lawrence Pumps India Private Limited . 

CIN U74990PN2011PTC149561 
Nature of Business : Computer Aided Engineering Services 
Address of Registered Office : Clo . Flowserve India Controls Private Limited , 

101, Snehal Apt., Lane 10 , Prabhat Road , 

Erandwane, Pune, Maharashtra 411 004 . 
Name and Address of Liquidator : B. S. Rao , 

59- A , East Wood Layout, Haralur Cross Road , 

Sarjapur Main Road , Bangalore 560 034 . 
Date of Appointment : 27th October 2014 . 
By Whom Appointed : Company by special resolution passed in an Extra 

Ordinary General Meeting held on 27th October 
2014 at Flowserve India Controls Pvt. Ltd., Pump 
Division , 136/3 , 137 , Myleripalayam (Post ), 
Othakalmandapam , Coimbatore 641 032. 


B. S. RAO, 
Liquidator. 


Place : Bangalore , 
dated 15th November 2014 . 


Serial No. 394 

Notice 
Notice is hereby given that the certificates for the undermentioned securities of the Company 
have been lost /mislaid and the holders of the said securities have applied to the Company to 
issue duplicate certificates . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
company at its Registered office within 15 days from this date , else the Company will proceed to 
issue duplicate certificates without further intimation : 


Name of Holders 


Kind of Securities 
and Face Value 


No. of 
Securities 


Distinctive 
Numbers 


100 


R. M. Amin 
N. M. Amin 


Equity Shares 
of Rs. 10 each 


6288923 to 6288967 
8180050 to 8180104 


Place : Mumbai, 
dated 18th November 2014 . 


ROOPAL M. AMIN , 


Name of Applicant . 


HONEYWELL AUTOMATION INDIA LIMITED , 
55 - A / 8 and 9 , Hadapsar Industrial Estate , 
Pune 411 013 . 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्र . ५ , शके १९ ३६ 


जिल्हा परिषद, अकोला 


क्रमांक जिपं / अर्थ / संकलन / १५०२ / २०१४ 


नमुना २१ ई 
महा. जि . प. व पं. स . अधिनियम , १९ ६१ चे नियम १३६ नुसार व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता, १ ९ ६८ चे कलम ६६ / अ / ९ नुसार 
अकोला जिल्हा परिषदेच्या सन २०१३-१४ चे वार्षिक लेख्यानुसार प्रधान शिर्षनिहाय जमा / खर्चाचा गोषवारा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

जमा खर्चाचे वार्षिक लेखे 
सन २०१३-१४ जमा खर्चाच्या प्रधान शिर्षनिहाय गोषवारा ( सर्व पंचायत समितीसह ) 


अ.क्र . 


जमा प्रधानशीर्ष 


रक्कम रुपये 


अ.क्र . 


जमा प्रधानशीर्ष 


रक्कम रुपये 


खर्च बाजू 


१२८३८७२ ९ ३१ 

१६१४६८ 
९ ३३५८००० 

२०० 


८६३७६७० 
२१४३८३ ९ ०७ 
२५८८१२ ९ ५१३ 
२१५५०८६४५ 
४१६००७५३ 
४३५३ ९ ३४ 
१८०८००१३ 
२६१६४ ९ ३७६ 
२६३५३४ ९ ६८ 


१३७७३ ९ २५ ९९ 


आरंभिची शिल्लक 
१ हातातील रोख 
२ बँकेतील जमा 
३ कोषागारातील जमा 
४ गुंतवणूक 
५ पं . स . अकोला मार्गस्थ 

एकूण आरंभिची शिल्लक 
जमा शिर्षक 

कर व फी 
१ स्थानिक उपकर 
२ स्थानिक कर 
३ अनुदान हस्तां. व अभिकरण 
४ व्याज 
५ शिक्षण 
६ सार्वजनिक आरोग्य 
७ कृषि 
८ सार्वजनिक बांधकामे 
९ निवृत्ती वेतन 
१० संकीर्ण 
११ अभिकरण शुल्क 


१ अध्यक्ष 
२ सामान्य प्रशासन 
३ शिक्षण 
४ इमारत व दळणवळण 
५ पाटबंधारे 
६ वैद्यकीय 
७ आयुर्वेद 
८ आरोग्य 
९ सार्व . आरोग्य भयांत्रिकी 
१० व्याज 
११ कृषी 
१२ पशुसंवर्धन 


६५ ९ ८१६३७ 
७५१२५४७३ 


१३ वने 


० 


१५८७३ ९ ३०५ 

९ ६५६४२३ 
४ ९ १३३८०८४७ 
५६७६८ ९ ६५ 

२४४५ ९ २ 
१०८४३ ९ १ 
१०७०००० 
२७१४८६६ 

३००००० 
१८२८६७ ९ ३ 
१५८५ ९९ ५ 


१ ९ ६४०१ ९ २४ 

४ ९ ३२८१०१ 


० 


१४ समाजकल्याण 
१५ ए.बा.वि.से. योजना 
१६ उद्योग 
१७ संकीर्ण म . व बा . कल्याण 
१८ संकीर्ण पंचायत 
( यशवंत + वि.आ. 

इतर ) 
१ ९ निवृत्ती वेतन 
२० इतर 


८५६१४५८ 
३१ ९ २ ९ ८ ९ १७ 


२२६६१२५७३ 


. 


५१६३८३२१७७ 


४५५७१८८८६२ 


एकूण महसुली जमा 
भांडवली जमा 
१ व्याजी कर्जे 
२ बिनव्याजी कर्जे 
३ ब इतर ठेवी संकीर्ण ठेवी 
४ आगाऊ रकमा 


१३५०००० 


एकूण महसुली खर्च 
भांडवली खर्च 
१ व्याजी कर्जे 
२ बिनव्याजी कर्जे 
३ ठेवी 
४ अग्रिमे 


११७४४०७०५८ 

३६६१२६२ 


११६९९९८४४४ 

१० ९ २६८१२ 


११७ ९ ४१८३२० 


एकूण भांडवली खर्च 


११८० ९ २५२५६ 


एकूण भांडवली जमा 
१ वित्त प्रेषण 
२ घसारा निधी 
३ निवृत्ती निधी 

एकूण महसुली / भांडवली / वित्तप्रेषण 


३७७८४८००६० 

११६६८ ९ ६८ 
१४४४८५० 


१ वित्त प्रेषण 
२ शासन परत केलेले अनु . (वि.प्रे.) 
३ घसारा निधी 

एकूण महसुली / भांडवली / वित्तप्रेषण 


३७७ ९ ८२४४ ९ १ 
३१८५७०४५८ 

१७४९९ २ ९ 


१०१३४८४४३७५ 


९ ८३८२५८ ९९ ६ 


अखेरची शिल्लक 


१६७३ ९ ७७ ९ ७८ 


१ बँकेतील जमा शिल्लक 
२ कोषगारातील जमा 
३ गुंतवणूक 
४ मार्गस्थ गुंतवणूक 

एकूण अखेरची शिल्लक 


१६६४४१२५१० 

१६१४६८ 
९ ४०४००० 


. 


१६७३ ९ ७७ ९ ७८ 


एकूण बेरीज आरंभिच्या शिल्लकेसह 


११५१२२३६ ९ ७४ 


एकूण बेरीज अखेरच्या शिल्लकेसह 


११५१२२३६ ९ ७४ 


अकोला, 
दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१४ . 


ए. बी . उन्हाळे , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, अकोला . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्र . ५ , 


शके १ ९ ३६ 


IN THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL , AT VALSAD , GUJARAT 


M.A.C.P. No. 38 of 2014 


Exi No. 15 
Fix On . 10th December 2014 


Ramsnehi Shyamlal Chauhan , 
At : Azad Nagar, Dungari Faliya , 
Taluka Vapi, District Valsad , 
State Gujarat. 


Applicant. 


Advocate Shri C. S. Shashtri 


Versus 


( 1 ) Ram Bahadur Yadav 

On House , Shantinagar , Ullashnagar 3 , 

District Thane , Maharashtra State. 
( 2 ) R. K. Traders 

House No. 15 / A , At Post Singpada, 
Valvi, District Thane, Maharashtra . 


Opponent. 


The aforesaid opponent Nos. 1 and 2 is hereby informed by this public notice that the above 
said applicant has filed this Petition against you for getting compensation of Rs . 4,00,000 
(Rupees Four Lacs only ) under section 166 of M. V. Act 1988 . 

Frequent attempts has been made to serve upon you by this court but all the notice returned 
unserved . Hence , you are hereby informed by this public notice to remain present in person be 
fore this Tribunal on 10th December 2014 at 11-00 a.m. for filling your reply on the claim petition . 

You are hereby also informed to remain present on the date with all your written document 
upon which you rely . 

You are hereby given by this notice if you will not remain present on the above said date , the 
matter will be heard and decided in your absence . 

You are hereby also given this notice that on the above said date before it, if you will fail to 
furnish your address no attention will be given on your defence , which may please note . 


Given under my hand and the Seal of this Tribunal on this 14th November 2014 . 


By Order 


Pro . No. 979/2014 , 
M.A.C.T. No. 218/2014 , 
Dated : 14th November 2014 . 


C. R. DESAI, 
Deputy Registrar (M.A.C.T.) , 

District Court, Valsad . 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
बुधवार , 

नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्र . ५, शके १९ ३६ 


गुरुवार ते 


. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग , पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन, २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसआ./व्हॅट / पुणे / ग / नमुना / १४-१५ / ब-३३७ ९ 
ज्याअर्थी, मे. कल्याणी कारपेंटर स्पेशल स्टील्स लि ., मुंढवा , पुणे ४११ ०३६ ; मूल्यवर्धित कर कायदा २००२, अन्वये नोंदणी दाखला 
क्रमांक २७७७०३४४३११- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७७७०३४४३११- सी यांजकडून असे 
कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट - कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही ) प्रमाणे या 
व्यापाऱ्याचा ग नमुना क्रमांक एमएच -१० / ०३२७३३६, ( एकूण १ ‘ ग नमुना ) हरविलेला आहे. त्याकरिता त्यांनी दिनांक २० फेब्रुवारी 
२०१४ रोजीच्या हिंदी वर्तमानपत्र दैनिक जागरण व दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या स्टील सिटी या ओरिया वर्तमानपत्रात 
जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे या कार्यालयास सादर केलेली आहेत . तसेच व्यापाऱ्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुना 
मिळाला नसल्याचे नमूद केले असून रुपये २२,६६,८२८ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , चित्रा कुलकर्णी, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशासन), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम, १९५७ 
च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करते की , 
क्रमांक एमएच-१० / ०३२७३३६ ( एकूण १ ग नमुना ) रद्द ठरविण्यात आलेला आहे. 


१ 


ग नमुना 


चित्रा कुलकर्णी, 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

पुणे विभाग , पुणे . 


पुणे , 
दिनांक २० ऑगस्ट २०१४ . 


~ 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT - ADM .) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor, Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[ Under sub -rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. JCST./VAT Adm./Pune/Dupl. C Form/ 14-15 / B- 3379 
Whereas, it has been reported by M /s. Kalyani Carpenter Special Steels Limited , Mundhwa, 
Pune 411 036 ; holder of Tin No. 27770344311 - V under the MVAT Act , 2002 and Tin 
No. 27770344311 - C under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the declarations referred in sub 
section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 ( LXXIV ) of 1956 in Form C issued to 
them bearing No. MH- 10/0327336 ( Total 1 C Form) have been lost and to that effect the dealer 
has given the advertisement in Hindi Newspaper “ Dainik Jagran ” Pune, dated 20th February 
2014 and Oriya Newspaper “ Steel City ”, dated 19th February 2014 and forwarded the newspaper 
cutting to this office , also submitted Indemnity Bond of Rs . 22,66,828 . 

Therefore in view of the above , I , Chitra Kulkarni, Joint Commissioner of Sales Tax 
(Vat -Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4 (A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said C Form declarations 
bearing No. MH - 10 / 0327336 ( Total 1 C Form ) is treated as invalid . 


Pune , 
dated the 20th August 2014 . 


CHITRA KULKARNI, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -ADM .), 

Pune Division , Pune . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते 

बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्र . ५ , शके १ ९ ३६ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन, रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसआ / व्हॅट / पुणे / ग / नमुने / १४-१५ / ब-३३४५ 
ज्याअर्थी, मे. चमन कन्सस्ट्रक्शन कंपनी, ८, हडपसर , इंडस्ट्रियल इस्टेट , पुणे ४११ ०१३ ; मुल्यवर्धित कर कायदा , २००२ अन्वये 
नोंदणी दाखला क्रमांक २७१९ ०००८६२२- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७१ ९ ०००८६२२- सी 
यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९५६ कलम ८ पैकी पोट- कलम ( ४) (एलएक्सएक्सआयव्ही ) 
प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे ग नमुने क्रमांक एमएच-१३ए/ २९ ७८४ , एमएच-१३ ए / २९ ७८५ , एमएच-१३ ए /२९ ७८६, ( एकूण ३ ग नमुने ) 
हरविलेले आहेत. त्याकरिता त्यांनी दिनांक २३ जून २०१४ रोजीच्या मराठी वर्तमानपत्र ‘ पुण्य नगरी व दिनांक २३ जून २०१४ रोजीच्या 

बिझनेस स्टॅन्डर्ड या इंग्रजी वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे या कार्यालयास सादर केलेली आहेत . तसेच व्यापाऱ्याने 
प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुने मिळाले नसल्याचे नमूद 

केले 

असून रुपये ८,०२,६८७ इतक्या रकमेचा इन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला 
आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , चित्रा कुलकर्णी, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), पुणे, केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १ ९५७ 
च्या नियम ( ४ अ ) मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करते की , ग नमुने 
क्रमांक एमएच -१३ए/ २९ ७८४, एमएच-१३ ए/ २९ ७८५ , एमएच-१३ए/ २९ ७८६, ( एकूण ३ ग नमुने ) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत. 


पुणे , 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०१४ . 


चित्रा कुलकर्णी, 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

पुणे विभाग, पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT - ADM. ) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor , Airport Road, Yerwada , Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[Under sub - rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax (Bombay ) Rules , 1957] 

No. JCST /VAT Adm /Pune/Dupl./ C Form / 14-15 /B - 3345 
Whereas, it has been reported by M /s. Chaman Construction Company, 8 , Hadapsar Industrial 
Estate , Pune 411 013 ; holder of Tin No. 27190008622 - V under the MVAT Act , 2002 and 
R. C. No. 27190008622 - C under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the declarations referred in 
sub - section (4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 (LXXIV of 1956 ) in Form C issued 
to thembearing No. MH- 13A/ 29784, MH- 13A/ 29785 , MH- 13A/ 29786, ( Total 3 C Forms ) have been 
lost and to that effect the dealer has given the advertisement in Marathi Newspaper “ Punyanagari ”, 
dated 23rd June 2014 and English Newspaper “ Business Standard ", dated 23rd June 2014 and 
forwarded the newspaper cutting to this office , also submitted Indemnity Bond of Rs. 8,02,687 . 

Therefore in view of the above, I, Chitra Kulkarni, Joint Commissioner of Sales Tax 
(Vat-Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4 (A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 hereby declarethat the said C Forms declarations 
bearing No.MH - 13A / 29784 , MH - 13A/ 29785 ,MH - 13A / 29786 , ( Total 3 C Forms) is treated as invalid . 


Pune, 
dated the 16th August 2014 . 


CHITRA KULKARNI, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT-ADM .) , 

Pune Division , Pune. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


